RNI No . MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४, २०१८ , शके १९४० [ पृष्ठे ४८, किंमत : रुपये १४.०० 


वर्ष ४, अंक १३] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१८ 


पूरकपत्र 


वाचा . - शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७१३ / ९५८ / प्र .क्र . १०२ / १३ / नवि-१२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ . 


कत 


क्रमांक टीपीएस -१७१७ / ९६३/ प्र. क्र . १५१ / १७ / नवि -१२. – ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७१३ / 
९५८ / प्र. क्र . १०२/ १३/ नवि -१२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मौजे चौक मानिवली व नढाळ , ता . खालापूर , जि . रायगड येथील अंदाजे 
४०- ४५- ९० हे. आर क्षेत्रावर विशेष नगर वसाहत प्रकल्प ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रकल्प ” असा करण्यात आला आहे) राबविण्याकरिता 
मे . विभू प्रॉपर्टीज डेव्हलपर्स प्रा . लि . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त कंपनी ” असा करण्यात आला आहे) यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम , १९६६ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम १८ ( ३ ) 
सहकलम ४४( २ ) मधील रतुदीनुसार , सदरचा प्रकल्प विशेष नगर वसाहत प्रकल्प असल्याचे घोषित करून त्यासाठी अटी व शर्ती सापेक्ष 
लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जमीनमालक तथा उक्त कंपनीचे संचालक श्री . प्रविणकुमार मिगलानी, श्रीमती निरज मिगलानी , श्री . परिक्षित मिगलानी व 
श्री . नितीन मिगलानी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त अर्जदार " असा करण्यात आला आहे ) यांनी शासनाने उक्त प्रकल्पाकरिता उक्त कंपनीच्या 
नावे प्रदान केलेले लोकेशनल क्लिअरन्स उक्त कंपनीच्या नावांऐवजी त्यांच्या व्यक्तीगत नावाने बदलून मिळणेची विनंती शासनास दिनांक २० नोव्हेंबर 
२०१७ च्या पत्रान्वये केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने यापूर्वी उक्त कंपनीच्या नावे प्रदान केलेल्या लोकेशनल क्लिअरन्सच्या अनुषंगाने उक्त कंपनीने कोणतेही फायदे 
घेतले नसल्याचे, कोणतेही त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण केलेले नसल्याचे तसेच याबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी उक्त 
अर्जदार यांची राहील, अशा आशयाचेदिनांक १२ मार्च २०१८ रोजीचे नोंदणीकृत प्रतिज्ञापत्र शासनास सादर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता शासनाने उक्त कंपनीच्या नावे प्रदान केलेले लोकेशनल क्लिअरन्स , उक्त अर्जदार यांच्या 
व्यक्तीगत नावे प्रदान करणे उचित होईल , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


( १) 


भाग एक ( को .वि. पु.) – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ -एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अर्जदार यांचे विनंतीनुसार शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७१३/ ९५८ / प्र.क्र . १०२/ १३/ नवि -१२ , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मे . विभू प्रॉपर्टीज डेव्हलपर्स प्रा . लि . यांच्या नावाने प्रदान केलेले लोकेशनलक्लिअरन्स बदलून ते श्री . प्रविणकुमार 
मिगलानी व इतर ३ यांचे नावे खालील अटी सापेक्ष प्रदान करण्यात येत आहे ; 


अटी. 


( १) शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७१३ / ९५८ / प्र.क्र . १०२ / १३/ नवि - १२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये प्रदान केलेल्या लोकेशनल 
क्लिअरन्स मधील सर्व अटी व शर्ती सर्व जमीनधारकांस लागू राहतील . 
____ (२) विशेष नगर वसाहत प्रकल्पासंदर्भात भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास त्याचेनिराकरण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सर्व जमीनधारकाची 
राहील . 

( ३ ) सदरचा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत सर्व जमीनमालकांमार्फत विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाच्या पुढील सर्व परवानग्यांकरिता संयुक्तपणे 
पत्रव्यवहार करणे बंधनकारक राहील . 

२. उपरोक्त पूरकपत्र नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील कार्यालयामध्ये १ महिन्याच्या 
कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( १) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. 
( २) व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, सिडको भवन, सी. बी .डी ., बेलापूर , नवी मुंबई . . 
( ३) व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नेपियन्सी रोड, मुंबई. 
( ४ ) जिल्हाधिकारी , रायगड . 
( ५) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग , नवी मुंबई . 
( ६ ) सहायक संचालक , नगररचना, रायगड- अलिबाग शाखा, जि . रायगड. 


३. 


सदरचे पूरकपत्र हे महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात आले आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd March 2018 

ADDENDUM 


Read . — Government Notification No. TPS - 1713 /958 /C . R .- 102/ 13 /UD - 12 , dated the 11th September 2014 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS 1717 / 963/C . R . 151/ 17 /UD - 12 . — The Government in the Urban Development Department, 
has issued Notification No. TPS - 1713 / 958 / C . R .- 102 / 13 /UD - 12 , dated the 11th September 2014 according 
Locational Clearance for the implementation of the Special Township Project (hereinafter referred to as 
the said project ), for an area admeasuring approx .40 .45 - 90 Ha. Are at villages Chowk Manivali and 
Nadhal, Taluka Khalapur , District Raigad , to the M /s . Vibhu Properties Developers Pvt. Ltd . (hereinafter 
referred to as the said Company ) under section 18 ( 3 ) read with section 44 ( 2 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 , (Hereinafter referred to as the said Act ) ; 

And whereas, the land owners and Directors of the said Company , Shri Praveenkumar Miglani, 
Smt. Neeraj Miglani, Shri Parikshit Miglani and Nitin Miglani ( hereinafter referred to as “ the said 
Applicants ) vide their letter dated the 20th November 2017 have requested the Government to change 
the Locational Clearance in the name of individual Land owners instead of the said company ; 

And whereas , the said Applicants has submitted a Registered Affidavit to the Government stating 
therein that as far as Locational Clearance dated the 11th Septmber 2014 is concerned , the said Company 
has neither taken any benefits nor created any third party interest with respect to the said Locational 
Clearance and has also undertake that in future if any dispute arises then the whole responsibility 
regarding the same will be borne by the said Applicants ; 

And whereas , considering the above facts , Government is of the opinion that the Locational Clearance 
granted in favour of the said Company may be changed in the name of the said Applicants ; 

Now therefore , as per the request of the said Applicant, the Locational Clearance granted in the 
name of the said Company vide Notification No. TPS - 1713 / 958/ C . R . 102/ 13 /UD - 12 , dated the 
11th September 2014 is being changed in the name of Shri Pravinkumar Miglani and 3 others i.e . the 
said applicants subject to following conditions : 
Conditions . — 

( 1 ) All the terms and conditions mentioned in the Locational Clearance granted by the 
Government vide Notification No. TPS - 1713/958 / C .R . 102/ 13/UD - 12 , dated the 11th September 2014 
shall be applicable to the applicants. 

(2 ) Any dispute if arises with the respect to the Special Township Project then , it shall be the 
sole responsibility of the applicants to resolve the same at their own cost . 

( 3 ) The further correspondence till the completion of the said Special Township Project shall be 
made by the applicants jointly . 

2 . The said Addendum shall be available for the inspection of the general public during office 
hours on all working days at the following offices. 

(1 ) The Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development Authority , 
Bandra -Kurla Complex , Bandra (East), Mumbai 400 051. 

(2 ) The Managing Director , CIDCO , CIDCO Bhawan , CBD , Belapur , Navi Mumbai. 
( 3 ) The Managing Director , Maharashtra State Road Development Corporation , Mumbai. 
(4 ) The Collector, Raigad . 
(5 ) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Navi Mumbai. 
(6 ) The Assistant Director of Town Planning, Raigad -Alibaug Branch , Dist. Raigad . 


3 . This Addendum shall also be published on the Government website at www .maharashtra .gov. in . 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ASHOK K . KHANDEKAR , 

Section Officer. 


911 1ch 


(aol. fa .g.) — 837 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 

जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक सामान्य / का-१/ टे-३ / आस्था /मंडळ पु./ कावी-२/ २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसुल व वन विभागाकडील निर्णय 
प्राफेब- २०१० ( तलाठी )/ प्र.क्र . ११२ ( भाग- ३) / म- १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या 
अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझा व ६ तलाठी साझांसाठी 
१ महसूली मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ नवीन महसूली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारीत पत्र क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / 
तलाठी साझां निर्मिती / २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारीत पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये ठाणे जिल्ह्यासाठी १० नव्यानेनिर्माण 
होणाऱ्या महसूल मंडळाची संख्या निश्चिती करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडील पत्र क्रमांक सामान्य / का -१/ टे- ३ / आस्था / तलाठी पुनर्रचना / कावि- ७/ २१७ , 
दिनांक ३० जून २०१७ अन्वये साझांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी नवीन साझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय 
कोणत्या ठिकाणी असावे. या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 
२( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार उप विभाग निहाय उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन त्यांचेकडून ठाणे जिल्ह्यातील 
उप विभाग निहाय होणाऱ्या तलाठी साझांची व महसूल मंडळाची फोड/ पुनर्रचना याबाबत तलाठी साझांची व महसूल मंडळाची निश्चिती करण्यात 
आलेली आहे ; 

त्याअर्थी, या कार्यालयाकडील तलाठी साझांची अंतिम अधिसूचना क्रमांक सामान्य/ का-१/ टे-३/ आस्था/त.पु./ कावी -१० / २०१७, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, ( १) उप विभागीय अधिकारी, ठाणे यांचेकडील पत्र क्रमांक क्र . टिडी/ टे -१/ आस्था / साझा पुनर्रचना प्रस्ताव / कावि - ४५१९ / 
२०१७/ ४९३३/ ५७४४ / २०१७ / ७४२३ / ७७२२ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७, ( २) उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्रमांक 
क्र . बीडी/ महसुल /टे -३/ आस्था/ कावि - ११/ १७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७, ( ३) उप विभागीय अधिकारी, कल्याण यांचेकडील पत्र क्रमांक 
के . डी ./ टे - ५ / आस्था / महसूल मंडळांची पुनर्रचना / कावि - ११/१७, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७, ( ४ ) उप विभागीय अधिकारी, उल्हासनगर यांचेकडील 
पत्र क्रमांक क्र.टे-२ / आस्था/तलाठी पुनर्रचना/ कावि -३६३ / १७, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ अन्वये पुनर्रचित महसूल मंडळाचा अहवाल सादर केला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ चे कलम ४ , पोट - कलम ( २) द्वारे ठाणे जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना 
करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना दिनांक १ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती , व त्यानुसार दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पर्यंत 
जनतेच्या हरकती व सूचना पुराव्यानीशी मागविण्यात आलेल्या होत्या . त्यानुसार कोणाच्याही हरकती अथवा सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. तसेच 
सदर अधिसूचनेतील महसूल मंडळ तपासणी करून ते बरोबर असल्याचा अहवाल उप विभागीय अधिकारी यांचेकडून मागविणेत आला होता. 
त्यानुसार उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी व उप विभागीय अधिकारी , उल्हासनगर विभाग, उल्हासनगर यांनी महसूल मंडळे 
बरोबर असल्याबाबत कळविलेले आहे. परंतु उप विभागीय अधिकारी, ठाणे विभाग , ठाणे व उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग , कल्याण 
यांनी खालीलप्रमाणे दुरूस्त करणेबाबत कळविलेले आहे : 

( अ) उप विभागीय अधिकारी ठाणे, विभाग ठाणे यांचेकडील पत्र क्र . टिडी / टे-१/ आस्था / साझा पुनर्रचना प्रस्ताव / कावि - ४५१९ / २०१७ / 
४९३३ /५७४४ / २०१७ / ७४२३/ ७७२२ / ७७७३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ अन्वये या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महसूल मंडळ 
पुनर्रचना प्रारुप अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे बदल करणे प्रस्तावित केले आहे : 

( १) ठाणे महसूल मंडळामधून चितळसर मानपाडा तलाठी साझा वगळून बाळकूम महसूल मंडळामध्ये समाविष्ठ करणे . 
( २) मुंब्रा महसूल मंडळामधुन कळवा तलाठी साझा वगळून ठाणे महसूल मंडळामध्ये समाविष्ठ करणे. 
( ३) दहिसर महसूल मंडळामधुन शिळ व देसाई तलाठी साझा वगळून मुंब्रा महसूल मंडळामध्ये समाविष्ठ करणे . 

( ४ ) बेलापुर महसूल मंडळामधून खैरणे तलाठी साझा वगळुन दहिसह महसूल मंडळामध्ये समाविष्ठ करणे . 
___ ( ब ) उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग कल्याण यांचेकडील क्रमांक के. डी./टे-५ / आस्था./ महसूल मंडळाची पुनर्रचना / कावि - १२/ १७, 
दिनांक २ डिसेंबर २०१७ अन्वये या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारुप अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे बदल 
करणे प्रस्तावित केले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० ५ 
१. आणे हे गाव वसतशेलवली या तलाठी साझामधून वगळून रायते या तलाठी साझामध्ये समाविष्ठ करणे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ चे कलम ४, पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी, ठाणे, शासन निर्णय, दिनांक २५ मे २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक २(V ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार ठाणे 
जिल्ह्यातील नवीन महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध करणेत आलेला असून उप विभागीय अधिकारी , 
ठाणे विभाग, ठाणे व उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग , कल्याण यांचे फेर अहवालानुसार दुरुस्ती करून महसूल मंडळांची पुनर्रचना 
करण्याबाबतच्या अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आह . 

सोबतच्या अनुसूची - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ठाणे जिल्ह्यातील उप विभागीय अधिकारी, ठाणे, भिवंडी, कल्याण , उल्हासनगर यामधील 
पुनर्रचित महसूल मंडळांचा तालुकानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे असेल : 

अनुसूची - अ 
उप विभागाचे तालुक्याचे पुनर्रचित पुनर्रचनेनंतर साझांचा अ.नं . पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात 
नाव नाव महसूल अस्तित्वात अ.क्र . 

आलेल्या साझांचा तपशील 
मंडळ येणाऱ्या महसूल 

साझांचे नाव महसूली साझांत 
अनु. क्र . मंडळाचा 

_ व गावांचा समाविष्ठ 
तपशील व 

मुख्यालयाचे अ. क्र . असलेल्या 
मुख्यालयाचे 

ठिकाण 

गावांचे नाव 
ठिकाण 
(१) (२) (३) (४ ) ( ५) (६ ) (७ ) (८) (९) 
उप विभागीय तहसिलदार 

कल्याण 

कल्याण 
अधिकारी कार्यालय 

वाडेघर 

वाडेघर 

३ गंधारे 
सापाड 

सापाड 


कल्याण 


w|or 


कल्याण 


कल्याण 


ourmo3 


mr 


उंबार्डे 


कोलीवली 


चिकणघर 


चिकणघर 


बारावे 


बारावे 


गौरीपाडा 


आंबिवली 


90244 


आंबिवली 


मोहने 


गाळेगाव 


७ 


७ 


शहाड 


१३ 


वडवली 


अटाळी 


शहाड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


अपर कल्याण 


तिसगांव 


२१ 


२६ 


१३ 


३२ 


काटेमानिव । १६ काटेमानिवली 

१७ | खडेगोळवली 

तिसगांव 
नेतिवली 

नेतिवली 

कचोरे 
पिसवली 
नांदीवली तर्फ 

अंबरनाथ 
| ११ - हेदुटणे २३ हेदुटणे 

२४ कोळे 
। १२ खोणी २५ खोणी 

अंतली 

धामटण 

२८ | वडवली बु . 
१३ । निळजे 

निळजे 
३० निळजेपाडा 
३१ घेसर 

शिरढोण 

३३ वडवली खु 
दावडी 

दावडी 
गोळवली 

आजदे 
सानारपाडा 

सोनारपाडा 

३८ मानगांव 
डोंबिवली ३९ कोपर 
नवी 

डोंबिवली नवी 
ठाकुली ४१ ठाकुली 

डोंबिवली 

जुनी 

४३ गांवदेवी 
। १८ । नवागांव ४४ नवागांव 

४५ शिवाजीनगर 
चोळे ४६ चोळे 

| कांचनगांव 
गंजबंधन ४८ गंजबंधन 
पाथी 

पाथी 
आयरे 

आयरे 
५० सागांव 

नांदीवली तर्फे 

पांचांनंद 
भोपर 

काटई 
५४ उसरघर 


३ । ठाकुली 


४० 


४२ 


१८ 


४७ 


२२ 


भोपर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


७ 


५५ । घारीवली 


संदप 


६२ 


६७ 


७० 


म्हारळ बु. | २३ । २३ | म्हारळ बु. | ५७ 

म्हारळ बु. 
( नवनिर्मित 

५८ - म्हारळ खु . 
मंडळ ) 

कांबा 

कांबा 

६० वरप 
२५ । रायते ६१ रायते 

गोवेली 

पिंपळोली 

६४ आणे 
२६ २६ । वसतशेलव ६५ वसतशेलवली | 
| ली ६६ । आंबिवली 

तर्फे चोण 
जांभूळ 

मोहीली 
६८ भिसोळ 

६९ नालिंबी 
२७ । वाहोली 

वाहोली 
७१ दहागांव 
७२ मांजा 
७३ आपर्टी तफे 

चोण 
आपटी तर्फ 

बान्हे 
टिटवाळा | २८ २८ मांडा 

मांडा 
७६ मोहिली 

बल्याणी 

७८ उभी 
टिटवाळा ७९ टिटवाळा 

म्हसकळ 

अनखर 
३० । घोटसई 

घोटसई 

मानिवली 

८४ नांदप 
३१ । बापसई 

बापसई 

नवगांव 
८७ अडिवली 
८८ रेवती 

दहिवली 
३२ । ३२ । कुंदे 

मामनोली 


७५ 


७७ 


८० 


। ८२ 


८६ । 


कुंदे 


। ९२ । 


कोलीम 


केळणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


३३ 


। 


चवरे 


९६ 


९७ 


नडगांव 


३४ । ३४ । 


नड़गांव 


चवरे 
रोहन 
अंताडे 

पोई 
नडगांव 
दानबाव 
पितांबरे 
चिचवली 
खडवली 
वावेघर 
वाळकस 


१०० 


| ३५ ३५ । खडवली 


१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 


बेहरे 


३६ । ३६ 


राया । 


निबवली 


१०७ 
१०८ 


ओझली 


११० । 


। ११८ 


राये 
३७ । ३७ । वासुंद्री 

वासुंद्रा 

सांगोडे 

११२ कोंढेरी 
३८ । ३८ । गुरवली । ११३ गरवली 

११४ मांस 

उतणे 
११६ 

आंबिवली 

तर्फे वासुंद्री 
३९ । ३९ । फळेगांव - ११७ फळेगांव 

उशीद 
११९ । आरेळे 

१२० 
४० कासले १२१ कोसले 

१२२ पळसोली 
१२३ गरसे 
१२४ । काकडपाडा 

वहळ 
४१ । १ 

मुरबाड 
शास्त्रीनगर 
माळीनगर 

फणसोली 
१३० साजई 
किशोर 

किशोर 
१३२ वांजले 

१३३ असोले 
धानिवली 

मोहरई 
धानिवली 
टेमगांव 
ब्राम्हणगांव 


७ 


। 


मुरबाड । 


मुरबाड 


२६ 


तहसिलदार 
कार्यालय 
मुरबाड 


१३१ 


१३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० 


९ 


घोरले 


घोर 


१३८ 
१३९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 


मासले 


करवेळे 


१४६ 
१४७ 


१४९ 
१५० 
१५१ 


१५२ 


१५३ 


शिवळे । ४७ 


७ 


कोलटण 


पवाळ 


१५८ 
१५९ 


पोटगांव 
नांदेणी 
मासले 

कोळे 
वाशिवली भा 

पशेणी 
बिरवाडी 
करवेळे 
वाधीवली 
असोसे 
हिरेघर 
चिखले 

वढू 
शिरगांव 
शिदगांव 
आनंदनगर 
कोलठण 
भालुक 
ठाकरेनगर 

पवाळे 
टेमरे बु . 
पिपंळगांव 
शिवळे 
कोडेसाखरे 

नढई 
आंबेळे ( बु) 
डेहणाली 
माल्हेड 
खाटेघर 
कळमखांडे 
जामघर 
खांदारे 
कुडवली 

देवपे 
देवगांव 
मानिवली शि 

वेहेरे 
शिरवली 
सासणे 


१६० 


शिवळे 


१६१ 
१६२ 


माल्हेड 


१६४ 
१६५ 
१६६ 


खाटघर 


१६८ 
१६९ 
१७० 


५२ । १२ 


कुडवली 


१७१ 


म्हसा । 


मानिवली शि । 


१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 


सासणे 


१७७ 


१७८ 


न्हावे 


तोडली 


म्हसा 


१८० 
१८१ 
१८२ 


२८३ 


काचकोळी 
मानगांव 
शिलंद 
कान्होळ 
चिरड 
पाटगांव 
माळेगांव 
चंद्रपुर 
मोहघर 
डोगरन्हावे 


१८५ 
१८६ 
१८७ 


पाटगांव 


५७ । १७ । डोगरन्हावे । १९० । 


भाग एक ( को . वि .पु.) – २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 


१९१ 


। 


आगाशी 
आंबेटेंबे 


देहरी 


१९२ 
१९३ 


। ५८ | १८ 


देहरी 


देहरी 


१९४ 


म्हाइस 


१९६ 
१९७ 
१९८ 


२० 


साकुली 


जांभुडे 


६२ । २२ 


पाडाळे 


२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०५ 
२०६ 
२०७ 
२०८ 
२०९ 
२१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१९ 
२२० 
२२१ 


TO 


सिध्दगड 
तळेघर 
उचले 
म्हाडस 
रावगांव 
केदुली 
साकुली 
बोरीवली 
आंबेगाव 
जांभुडे 
खानिवरे 
गवाळी 
पाडाळे 
माडवत 
कोळशी 
दुधनोली 
जायगांव 
खोपिवली 

टुणे 
खुटारवाडी 
नारिवली 
बांधीवली 
गोरखगड 
घांगुली 
तुळई 

कळंभे 
कळंभाड मु . 
कोरावळे 
विढे 
भुवन 
दहिगांव 
शेलारी 
भादाणे 
खांडपे 
बारगाव 
मानिवली बु. 


नारिवली 


११ 


सरळगाव 


६४ । 


तुळई 


६५ । 


२५ 


कोरावळे 


२२२ 


भुवन 


२२३ 
२२४ 
२२५ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 


६७ । 


भादाणे 


२२९ 


नागाव 


२८ । 


६८ 


सरळगांव 


२३० 
२३१ 
२३२ 
२३३ 
२३४ 
२३५ 
२३६ 
२३७ 
२३८ 


नागाव 
खुटळबंगला 

डागुले 
सरळगाव 
उंबरपाड़ा 

मोहोप 
नारायणगांव 
नेवाळपाडा 
वडवळी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० ११ 


न्याहाडी 


७० 


३० 


। 


मोरोशी 


| 


३१ 


। 


सावणे 


१२ 


तळेगांव 


। २३९ 

मोरोशी 
२४० दिवाणपाडा 
२४१ भोरांडे 
२४२ उदालडोह 
२४३ फांगणे 
२४४ आवळेगांव 
२४५ सावणे 

२४६ थितबी 
| २४७ 

फांगुळगव्हाण 
२४८ मोरगाव गणेशपुर 
२४९ तळेगांव 
२५० आनंदपुर 
२५१ 
२५२ खरशेत 
२५३ फागळोशी 
२५४ न्याहाडी 
२५५ खुटळ बा . 

दिगेफळ 
२५७ वाल्हीवरे 
२५८ 

मेदी 
२५९ । पाण्डे/धारखिंडी 
२६० | पाणशेत/माधळवा 


७३ 


CU 


न्याहाडा 


२५६ 


७४ 


३४ 


वैशाखर 


१३ 


। टोकावडे | 


७५ 


३५ | टोकावडे 


२६१ । 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
२६५ 
२६६ 
२६७ 
२६८ 
२६९ 
२७० 
२७१ 
૨૨ 


वैशाखरे 
पंढरी 
वाधगांव 
झाडघर 
कुडशेत 
टाकावड 
हेदबली 
करचोर्ड 
तळवली बा . 
शिरोशी 

शाई 
मादाशी 


७६ । ३६ 


शिरोशी 


बुरसुम 
बेळुक 
शेलगाव 
आळवे 


७७ 


३७ 


२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
૨૭૮ 
२७९ 


शेलगाव 


७८ 


३८ 


बळेगाव 


२८० 
२८१ 


वनोटे 
बळेगांव 
रांजनगांव 

खापरी 
उमरोली बू 
मानिवली घो . 


७९ 


। ३९ । 


किसळ 


२८२ 
२८३ 
२८४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 


सायले 
साजगाव 
पारगाव 


४० 


माळ 


२९० 


चोसोले 


भाग एक ( को. वि .पु.) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


आंबिवली । 


२९२ 


धसई 


२९५ 


२२९ 


८४ 


३१६ 


२९१ । 

कोचरे खु . 
२९३ ।। कोचरे बु. 
धसई २९४ 

चाफे 

शिरपुर 
२९७ । अल्याणी 
२९८ 

पिंपळचर 
३०० कांदळी 

३०१ ओझीवले 
| ४२ कळंभांड भो । ३०२ । कळभांड भो 

३०३ 
३०४ 

मढ 
उमरोली खु . ३०५ | उमरोली खु . 

३०६ गणेशपुर 
३०७ महाज 
३०८ 
३०९ खेवारे 
३१० साखरे 

कासगांव 
३१२ अस्कोत 
३१३ संगम 

३१४ धारगांव 
सोनावळे ३१५ सोनाबळे 

देवघर 

सोनगांव 
३१८ सिंगापुर 
३१९ विद्यानगर 
३२० 

वडगाव 
३२१ गोरेगांव 
३२२ दहिगाव 
३२३ । रामपुर 
३२४ पळु 

३२५ एकलहरे 
४६ । मानिवली खु । ३२६ मानिवली खु 

३२७ खंडळे 
३२८ तळवली 
३२९ अबिळे खु 
३३० नांदगाव 

मानगांव 
४७ माजगांव 

३३२ 

दहिवली 
३३३ माजगांच 

कान्हाले 
उल्हासनगर । ३३५ उल्हासनगर क्र . १ 
तलाठी सजा 

उल्हासनगर कॅम्प 
क्र . १ 

१ व २ ( अशंत: 
म्हारळ, अशंत : 

शहाड .) 
उल्हासनगर 

उल्हासनगर क्र . २ 
तलाठी सजा 

उल्हासनगर कॅम्प 
क्र . २ 

३ ( अर्शत: बडोल, 

उल्हासनगर ) 
उल्हासनगर | ३३५ । उल्हासनगर क्र . ३ 


८६ 


८७ । 


उल्हासनगर | ८८ 


उपविभागीय तहसिलदार 

अधिकारी | कार्यालय 
उल्हासनगर | उल्हासनगर 


22G 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० १३ 


तलाठी सजा 

क्र . ३ 


उल्हासनगर कॅम्प 
४३५ ( अशंत: 
अंबरनाथ, अशंत : 
मागेरे, अशंत: 
आशेळे, अर्शत : 
खडेगोलवली . 


अशंत : 


काटेमानवली ) 


अंबरनाथ 


तहसिलदार 
कार्यालय 
अंबरनाथ 


१७ | कुंभाली । 


अंबरनाथ ३३६ । अंबरनाथ 
वडवली | ३३७ वडवली 
कोहज ३३८ 

कोहज 
खुंटवली 

खुंटवली 
कानसई ३३९ कानसई 

३४० जावसई 
माणेरे ३४१ माणेरे 

३४२ आशेळे 

३४३ चिंचपाडा 
मोरीवली ३४४ मोरीवली 

३४५ चिखलोली 
पाले ३४६ पाले 
३४७ 

गोरपे 
३४८ काकोळे 
| ३४९ । बोहोनोली । 

३५० जांभिवली 
हा . वाडी ३५१ हा . वाडी 
३५२ 

कुंभाली 
| ३५३ | बांधनवाडी 
३५४ कुशीवली 
३५५ साखरोळी 
३५६ पोसरी 
३५७ पाली 
३५८ चिंचवली 
३५९ 

अंबोशी 
३६० 

चिरड 

३६१ शेलारपाडा 
१० द्वारली ३६२ द्वारली 

३६३ उमरोली 
३६४ 

भाल 
३६५ 

आडीवली 

ढोकळी 
१०१ | ११ | उसाटणे 

३६६ 

उसाटणे 

करवले 
३६८ ना - हेण 
३६९ । बुर्दुल 

३७० आसोडे 
१०२ | १२ | आंभे ३७१ आंभे 


१०० 


३६७ 


____ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


कुळगाव 


१०५ 


IT 


३७२ खरड 
३७३ ढोके 
३७४ मांगरुळ 
३७५ । काकडवाल 
३७६ 

शिरवली 
नेवाळी | ३७७ नेवाळी 

३७८ वसार 
कुळगाव 

३७९ कुळगाव 
१५ खरवई 

३८० 

खरवई 
३८१ कात्रप 
३८२ ज्युवेली 
| 3८३ | माणकिवली 

३८४ सापे 
१०६ १६ । शिरगाव । ३८५ शिरगाव 
१०७ । १७ । मांजली 

मांजी 
३८७ वालीवली 
३८८ साई 

३८९ बेलवली 
१०८ | १८ | दहिवली ३९० दहिवली 

३९१ खुंटवली 
३९२ वराड 
३९३ 

३९४ सावरोली 
१०९ । १९ । बदलापूर 1३९५ बदलापूर 

३९६ | रहाटोली 
३९७ चोण 

३९८ सोनिवली 
११० । २०आंबेशिव ३९९ आंबेशिव बु 

४०० | आंबेशिव ख 
४०१ 

पाचोण 
४०२ एरंजाड 
४०३ 

दापिवली 
४०४ 

ढोके 
सागाव ४०५ 

सागाव 
४०६ | पादीरपाडा 
४०७ | आस्नोली 

४०८ कारंद 
| २२ येवे ४०९ 

४१० चांदप 
४११ पिंपळोली 
४१२ वाशिवली 

भाकरी 


भाज 


बदलापुर 


११३ । २३ । मुळगाव । ४१३ 


मुळगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ -१४, शके १९४० १५ 


| ४१४ 


४१५ 


२० 


जांभिळघर | 
उमरोली 
सोनावळे 
वांगणी 
गोरेगाव 

ढवळे 
कुडसावरे 


डोणे 


चामटोली 
कासगाव 
तान 


४१६ 
। गोरेगाव । ११४ २४ । वांगणी ४१७ 

गोरेगाव ४१८ 

४१९ 
४२० 

४२१ 
११६ । २६ । चामटोली 

४२२ 
४२३ 
४२४ । 
४२५ 

४२६ 
११७ । २७ । इंदगाव । ४२७ 

४२८ 

४२९ 
११८ २८ । चरगाव ४३० 
११९ २९ । कान्हार ४३१ 

४३२ 
४३३ 
४३४ 


बेंडशिळ 


चिंचवली 
इंदगाव 
शिळ 
काराव 
चरगाव 
कान्होर 
जांभळे 
सावरे 
देवळोली 


२१ 


। भिवंडी । १२० । 


१ 


। 


भिवंडी 


उपविभागीय | तहसिलदार | 
अधिकारी | कार्यालय 
भिवंडी - भिवंडी 


४३६ 
४३७ 
४३८ 
४३९ 


२ 


नागांव 


४४० 


कामतघर 

४४१ 

४४२ 
टेमघर ४४३ 

४४४ 
४४५ 
४४६ । 

४४७ 
५ | सोनाळे - ४४८ 


भिवंडी 
निजामपूर 
गौरीपाडा 
नागांव 
चाविद्रे 
पोगांव 
कामतघर 
नारपोली 
टेमघर 
कणेरी 
फेणे 
भादवड 
साईगांव 
सोनाळे 
घोलगाव 
सरवळी 
टाकूरगांव 
राजनगर 
रांजनोली 
भिनार 
गोरसई 
सावंध 
निबवली 
वाळशिंद 


Y 


४५० 
४५१ 
४५२ 
४५३ 


भिनार 


४५५ 
४५६ 
४५७ 
४५८ | 


- महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


येवई 


एलकुंद 


२२ 


। 


७ 


। 


वहळ 


वेहळे 


अपर मंडळ | १२६ । 
भिवंडी 


माणकोली 


सारंग 


४६० । 
४६१ 
४६२ 
४६३ 
४६४ 
४६५ । 
४६६ 
४६७ 
४६८ 


गोव 


Y 


अंजूर 


४७० 


पिंपळनेर 

गोवे 
पिपळगाव 
पिंपळघर 
पिंपळास 

अंजूर 
भरोडी 
दिवे 
अलिमघर 
पुर्णा 
गुंदवळी 
दापोडे 

वळ 
कैलासनगर 
रहानाळ 
ओवळी 
कोन 


४७१ 
४७२ 
४७३ 
४७४ 
४७५ 
४७६ 


१२९ । १० । 


पुर्णा 


१६० 


वळ 


४७७ 


१३१ । 


१२ 


कान 


पडघा 


१३२ । 


लानाड 


लानाड 
शिवनगर 
बापगाव 
मढवळ 


४७८ 
४७९ 
४८० 
४८१ 
४८२ 
४८३ 
४८४ 
४८५ 
४८६ 
४८७ 
४८८ 
४८९ 
४९० 
४९१ 
४९२ 
४९३ 


जानवळ 


१३३ 


वडप 


१३४ । १५ । नांदकर 


४९५ 
४९६ 
४९७ 

४९८ 
पडघा ४९९ 

५०० 
५०१ 

५०२ 
१३६ । १७ । अर्जुनली | ५०३ 

५०४ 


भवाळे 
वडप 
धामणगांव 
चिचवली 

खांडपे 
कुशीवली 
नांदकर 

ईताडे 
किरवली 

सांगे 
देवरुंग 
सवाद 
पडया 
चिचवली 

देवळी 
बोरीवली 
अर्जुनली 
बोरीवलीत 
सोनाळे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० १७ 


| 


५०६ 
५०७ 
५०८ 
५०९ 


वाहुली 
भोईरगांव 
वाशेरे 
कुकसे 

सापे 
तळवली 
आतकोली 

आमणे 
खांडवळ 
ऊसरोली 
भादाणे 


५११ 
५१२ 


१३७ 


आमणे 


| 


५१४ 


पिसे 


५१६ 
५१७ 
५१८ 


२४ 


। 


खारबांव 


१३८ । 


१९ । 


खारबाव 


चिराडपाडा 

खारबाव 
मालोडी 
कारीवली 
कालवार 
वडघर 


१३९ 


५२० 


२० । कारीवली । 

कालवार 


१४० 


५२१ 
५२२ 


५२४ 


१४१ 


काल्हेर 


वडुनवघर 
काल्हेर 
कशेळी 


१४२ 


३ 


कोपर 


५२८ 
५२९ 
५३० 


कवणी 
कोपर 
पायगांव 


१४३ - 


पायगांव 


२५ 


। 


शेलार 


१४४ । २५ । जुनादुखी 


५३१ खाडी 
५३२ पाये 

ब्राम्हणपाडा 

जुनांदुखी 
५३५ | शिवाजीनगर 

फिरीगपाडा 
५३७ गाणे 
५३८ 


| पालीवली 

कांब 


१४५ 
१४६ 


५४० 
खोणी । ५४१ 
काटई ५४२ 

५४३ 
शेलार 


टेभवली 
खोणी 
काटई 


२७ 


दह्याळे 


१४७ 


१४८ । 


२९ 


कवाड 


५४६ 
५४७ 
५४८ 


शेलार 
बोरपाडा 
कवाड बु . 
कवाड खु . 
पारीवली 
वाघिवली 
अलाखवला 


५५० 


भाग एक ( को . वि . पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


१४९ । 


| ५५१ कोलीवली 

५५२ सोनटक्का 
चिबीपाडा | ५५३ चिबीपाडा 
५५४ लाखिवली 

कुहे 
५५६ धामणे 

खड़की खु. 
५५८ 

खडकी बु. 
५५९ पिंपळशेत 

भुईशेत 
३१ । पाच्छापूर 

महाप 
५६१ पाच्छापूर 
५६२ | जांभिवली तफे 


२६ 


। 


राहूर 


१५० 


| 


उंबरखांड 
नेवाडे 


५६४ 


केल्हे 


| ३२ 


खंबाळे 


कुशीवली 


बासे 


५६६ गोदाडे 
५६७ खंबाळे 
५६८ 
५६९ । अस्नोली 
५७० पाली 

शिरोळे 

५७२ 
१५२ । ३३ । राहुर 

५७३ 

राहुर 
सावरोली 

करंजोटी 
५७६ 

तुळशी 
৭ ও शिरगांव 

५७८ मोहडळ 
१५३ । ३४ वडवली तफे | ५७९ । वडवली तर्फ 
राहूर 

भोकरी 
५८१ गोराड 
५८२ कुंभारशीव 

५८३ तुगारठाण 
१५४ । ३५ । डोहळे 

डोहळे 
५८५ । कळंभोली 

वांद्रे 

आन्हें 

५८८ सोर 
५ । ३६ । कोशीबी ५८९ कोशीबी 

५९० 

कासणे 
५९१ तळवली त राहूर 
५९२ | खानीवली 

कांदळी 
१५६ । ३७ । अनगांव । ५९४ अनगांव 


२७ 


अनगांव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४ , शके १९४० १९ 


१५७ 


| ३८ । नांदिठणे 


१५८ । ३९ 


दुगाड 


५९५ | देपोली . 
। ५९६ । साखरोली 

पिळंजे बु . 
५९८ पिळंजे खु . 
५९९ 

निवळी 
६०० 

पुंडास 
६०१ सुपेगाव 
६०२ नांदिठणे 
६०३ लामज 
६०४ महापोली 
६०५ मालबीडी 
६०६ दुगाड 
६०७ साईगाव 
६०८ वावली 
६०९ अस्नोली 
६१० मोहिली 
६११ 

मोहिली बु. 
६१२ मानिवली 
६१३ पालखणे 
६१४ वडवली 

आवळे 
६१६ विश्वगड 
६१७ कोशिब्बे 
६१८ सुर्यानगर 
६१९ हिवाळी 
६२० आवळवटे 


१५९ 


४० | पालखणे 


आवळवटे 


६२१ 


चावे 


खालीग 


वडवली तर्फ 


६२२ भरे 
६२३ लाप खु . 
६२४ लापबु. 
६२५ डावली 
६२६ खालिंग खु. 
६२७ 

खालीग बु . 
६२८ दळेपाडा 
६२९ वाफाळे 
६३० 

मुन्हे 
६३१ 

सोनाळे 

कुरुंद 
६३३ । लापाळे बंधन 
६३४ किरवली 

दुरवली 

दाभाड 
६३६ 

गोद्रवली 
६३७ शेडगांव 
६३८ चाणे 
६३९ 

पहारे 


६३२ 


२८ | 


अंबाडी । १६२ । ४३ | दाभाड 


भाग एक ( को .वि . पु.) - ३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 


कुंद 


६४० | जांभिवली तर्फे 

खंबाळे 
३ ४४ 

वेढे ६४१ 

वेढे 
६४२ 

वारेट 
६४३ खातीवली 
६४४ 

महाळुगे 
६४५ घोटगाव 

६४६ सावरोली 
१६४ । ४५ | अकलोली । ६४७ अकलोली 

६४८ गणेशपुरी 
६४९ भिवाळी 
६५० उसगांव 
६५१ 

वजेश्वरी 
१६५ । 

अबाडा ६५२ अंबाडी 

६५३ दिघाशी 
६५४ झिडके 
६५५ रवदी 

खरीवली 
६५७ 

आशिवली 

६५८ दलोंडे 
१६६ 

६५९ 
६६० 

करमाळे 
६६१ | चिचवली तफे 

कुंदे 
६६२ घाडणे 
६६३ मोरणी 
६६४ कुसापूर 
६६५ देवचोळे 
६६६ 

सागांव 
| ४८ वाप ६६७ 

वापे 
६६८ 
६६९ एकसाल 
६७० घोटावडे 
६७१ कांदळी बु. 
६७२ कांदळी खु . 

६७३ मैद 

शहापुर ६७४ 
१६९ 

सावरोली ६७५ | सावरोली बु . 
बु . ६७६ | कराडे 

६७७ मामनोली 

६७८ किन्हईशेत 
१७० 

आवाळ ६७९ । आवाळे 

६८० माहुली 
६८१ चांदरोटी 


१६७ 


दुधनी 


२९ 


। 


शहापुर 


१६८ 


शहापूर 


तहसिलदार 
कार्यालय 
शहापुर 


१७१ । 


४ 


। सरलाई । | ६८२ । 


सरलांब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ -१४, शके १९४० २१ । 


१७२ 


६८३ | अर्जुनली - 
| ६८४ 

साजिवली 
६८५ खुटाडी 
कवडास ६८६ कवडास 

६८७ खरीवली स . 
६८८ तुते 

६८९ कांबारे 
पुणधे ६९० 

पुणधे 
६९१ आवरे 
चेरपोली | ६९२ चेरपोली 
बिरवाडी 

बिरवाडी 
कुकांबे ६९४ लाहे 


१७३ । 


६ 


। 


७ 


आटगाव 


१७४ 
१७५ 
१७६ 


६९३ 


१७७ । 


१७८ 


१७९ । १२ । 


१८० 


१३ । 


६९६ कुकांब 
कळमगाव ६९७ कळमगाव 

६९८ पंढरी 

६९९ कानविंद 
आटगाव | ७०० आटगाव 
७०१ 

पंढरघोळ 
७०२ नांदगाव 
७०३ 

साखरोळी 
अघई 

अघई 
७०५ वावेघर 
७०६ 

मोहिली 
७०७ वाघीवली 

७०८ तानसा 
पिवळी | ७०९ पिवळी 

७१० खोर 
७११ 
७१२ भोरांडे 

७१३ कोशिबंडे 
टहारपुर ७१४ टहारपुर 

७१५ भावसे 
७१६ 

खोस्ते 
७१७ नेवरे 
सावरोली ७१८ वेहलोडे 

वडवहाळ 
७२० । सावरोली खु . 

७२१ डिभ 
वासिंद ७२२ । वासिंद 
खातीवली ७२३ खातीवली 

७२४ भातसई 
सारमाळ | ७२५ । सारमाळ 


वांद्र 


१८१ । १४ 


१८२ । 


वासिंद 


१८३ । 


१६ 


१८५ 


२२ 


* महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


मढ 


३२ 


। 


गोठेघर 


७२६ दहागाव 
७२७ | कातबाव 
७२८ 

पाली 

७२९ साने 
१८६ 

। १९ आसनगाव । ७३० आसनगाव 
१८७ । २० । कळंभे ७३१ कळंभे 

| ७३२ बोरशेती बु. 

बोरशेती खु . 
वेहळोली ७३४ वेहळोली 

७३५ पाषाणे 

७३६ वालशेत 
१८९ । २२ । शेरे । ७३७ शेरे 

७३८ अंबीवली 
७३९ । बावघर 

७४० मासवणे 
अंबजे | ७४१ 

अंबजे 
७४२ हाळ 
७४३ 
७४४ 

७४५ घोसई 
१९१ । 

वाफे ७४६ गाठेघर 

| ७४७ सापगाव 

७४८ 

७४९ बामणे 
१९२ २५ । खुटघर ७५० खुटघर 

७५१ हिव 
७५२ 

७५३ अंदाड 
२६ लेनाड बु. 

लेनाड खु. 
७५५ लेनाड बु. 
७५६ नेहरोली 

७५७ जांभे 

मागाव 
१९४२७ । नडगाव 

७५८ 

नडगाव 

७५९ शिरगाव 
१९५ । २८ । शेंद्रुन बु. ७६० 

७६१ 

शेंद्रन खु . 
७६२ शेंदून बु. 

७६३ अल्यानी 
१९६ । २९ । नांदवळ | ७६४ नांदवळ 

७६५ विठोबाचे गाव 
७६६ गंगाव 

७६७ चिंचवली 
१९७ । ३० । दहिवली ७६८ | दहिवली 


वाफे 


ठिळे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० २३ 


७६९ 


७७० 


खडी 


१९८ 


३१ 


। 


खडा 


७७१ 
এ9২ 
• ৩৩3 
৩৩৪ 
७७५ 
७७६ 


दळखण 


७७८ 


कळगाव 
भागदळ 
टेंभरे खु . 
टेंभरे बु. 

खर्डी 
रातांधळे 
उंबरखांड 

चांदे 
दळखण 
जरंडी 
काष्टी 
गोलभन 
धामणी 
अजनुप 
दापुर 
दहिगाव 
पिपळपाडा 

दुधर 
घाणेपाडा 
पळशिण 
बेंडेकोन 
वरस्कोळ 


२०० । ३३ 


गोलभन 


२०१ । 


७७९ 
७८० 
७८१ 
७८२ | 
७८३ 
७८४ 
७८५ 
७८६ 


अजनुप 


२०२३५ 


७८७ 


७८८ 
७८९ 
७९० 


२०३ 


| 


३६ 


| ७९१ 


कसारा 


२०४ 
२०५ 


३७ 
३८ 


२०६ । 


३९ 


७९२ आंबीवली 
७९३ बलवड 

७९४ बलवंडी 
शिरोळ | ७९५ शिरोळ 
कसारा बु . ७९६ माखवणे 

| ७९७ कसाराब. 
७९८ दांड 
७९९ 

उंब्रावणे 
। कसारा. खु . 

८०० 

माळ 
८०१ विहीगाव 
८०२ 

कसारा. खु . 
वाशाळा ८०३ | वाशाळा बु . 
८०४ 

वेळुक 

पाटोळ 

८०६ सुसरवाडी 
वाशाळा खु . ८०७ | वाशाळा खु . 

८०८ 

ढाकणे 
८०९ कोथळे 
८१० 

कळभोंडे 
८११ 

फुगाळे 


२०७ 


२०८ 


४१ 


२४ । 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


३५ । किन्हवली 


२०९ 


३ 


XX 


८१२ पिंगळवाडी । 
४२ | किन्हवली | ८१३ | किन्हवली 

८१४ शलवली बा . 
८१५ 

| भाकरी 
८१६ बाभळे 

८१७ | शीळ/विठठलगाव 
चिखलगाव ८१८ शिरवंजे 

चिखलगाव 
८२० | वाचकोले 
| ८२१ | शिवाजीनगर 

८२२ | वेहळोली खु . 
सागाव ८२३ सोगाव 

८२४ पळसाली 
८२५ आंबीवलीसो 
८२६ | नडगावसो 

८२७ खरांगण 
खरीवली ८२८ खरीवली 

८२९ नांदगावसो 
८३० 

बेलवली सो 
८३१ कानडी 

८३२ । सावरोली सो 
मुगाव ८३३ मुगाव 

८३४ उभ्रई 

८३५ अस्नोली 
कानवे ८३६ कानवे 

८३७ चेरवली 
८३८ परटोली 

८३९ पोफोडी 
शेणवे ८४० 

८४१ मुसई 

८४२ खैरे 
साठगाव ८४३ साठगाव 

८४४ शिलोत्तर 

८४५ सारंगपुरी 
५० मळेगाव ८४६ | मळेगाव 

८४७ नारयणगाव 
८४८ कुडशेत 

८४९ बेडीसगाव 
ठुर्ण बु . ८५० ठुणे बु . 

८५१ ठुणे खु. 
•८५२ लवले 
८५३ | दहिवली तर्फ 

कोरफडा 


___ ३६ । 


शेणवे 


शेणवे । २१५ 


शेणवे 


२१६ 


२१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० २५ 


८५४ 
५२ | वेहळोली बु ८५५ 

८५६ 
८५७ 


खरीड 
वेहळोली बु 
लिंगायते 
चरीव 
कुल्हे 


चांडे खु . 
चाँडे बु. 


२२० । ५३ । धसई | ८५९ धसई 

८६० माणगाव 

शिवनेरी 
८६२ | शेलवलीख 

८६३ । कासगाव 
३७ । डोळखांब | २२१ । डोळखांब ८६४ डोळखांब 

८६५ हेदवली 
८६६ रानविहीर 
८६७ जाभुळवाड 
८६८ रोडवहाळ 

तळवाडे 
२२२ । ५५ साकुली ८७० साकुली 

८७१ गांडुळवाड 
८७२ हिंगलुद 
८७३ 

८७४ 
२२३ । ५६ । टेंभुली ८७५ टेंभुली 

८७६ मांजरे 

এও मालद 
८७८ खराडे 
८७९ भिनार 

८८० चांदगाव 
२२४ 

डेहणे ८८१ गुंडे 

८८२ डेहणे 
८८३ कांब 
८८४ पाचघर 
८८५ वालशेत 

८८६ | वाल्मीकनगर 
५८ साकडबाव ८८७ साकडबाव 

८८८ कोठारे 
८८९ जुनवनी 
८९० 
८९१ बाबरे 
८९२ पाल्हेरी 

पाचीवरे 
८९४ देवगाव 


चिल्हार 


| २२६ । ५९ । आंबेखोर । ८९५ | 


आंबेखोर 


भाग एक ( को. वि .पु.) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


- 


३८ 


। 


ठाणे । २२७ 


ठाणे 


उपविभागीय | तहसिलदार 
अधिकारी | कार्यालय 
ठाणे ठाणे 


२२८ 


नौपाडा 


२२९ 
२३० 


माजिवडे 
कळवा 


२३१ 


५ 


पाचपाखाडी 


३९ 


। 


बेलापुर 


। २३२ । 


६ । 


बेलापूर 


ढाढरे 
८९७ | बेलवली 
८९८ मानेखीड 
८९९ | आदीवली 
९०० आपटे 
९०१ आष्टे 
९०२ ठाणे 
९०३ चंदणी 
९०४ नौपाडा 
९०५ कोपरी 
९०६ 

माजिवडे 
९०७ 

कळवा 
९०८ पारसिक 
९०९ 

खारीगांव 
९१० पाचपाखाडी 
९११ येऊर 
९१२ बेलापूर 
९१३ नेरूळ 
९१४ करावे 
९१५ दारावे 

शिरवणे 
९१७ सारसोळे 
९१८ सोनखोर 

तुभे 
९२० वाशी 
९२१ जुईगाव 
९२२ सानपाडा 
९२३ पावणे 
९२४ बोरिवली 
९२५ बानसार 
९२६ कुकर्शत 
९२७ 

घणसोली 
९२८ 

तळवली 
९२९ गोठवली 
९३० 
९३१ सावली 
९३२ तेटवली 


२३३ । 


शिरवणे 


२३४ 


८ 


तुर्भ 


२३५ 


| 


९ 


| 


पावर्ण 


२३६ 


घणसोली 


दिवे 


२३७ । ११ । 


ऐरोली 


दिघे 


ऐरोली । ९३३ 

९३४ 
९३५ 
९३६ 
९३७ 


इलठण 
रबाळे 
चिंचवली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० २७ 


४० 


भाईंदर 


९४४ 


मिरा 


| २३८ । १२ । भाईंदर ९३८ । भाईंदर .. 
२३९ १३ 

९३९ राई 
९४० मुध 

९४१ मोरवा 
२४० १४ नवघर ९४२ नवघर 

९४३ खारी 

गोडदेव 
२४१ । १५ । मिरा 

काशी 
९४७ महाजनवाडी 

९४८ | पेणकरपाडा 
उत्तन ९४९ उत्तन 

९५० पाली 
डोंगरी ९५१ डोंगरी 
९५२ 

चौक 

९५३ 
। २४४ १८ । मुंब्रा | ९५४ 

कौसा 

९५६ सोनखार 
। १९ । दिवा ९५७ दिवा 

९५८ सा 

९५९ । डोमखार 
दातिवली | ९६० दातिवली 

९६१ म्हाताडी 
९६२ बेतवडे 

९६३ आगासन 
२४७ । २१ । शिळ ९६४ शिळ 

९६५ गोटेघर 
९६६ डावले 
९६७ 

डायघर 
| २२ देसाई ९६८ देसाई 


तारोडी 


४१ । 


मुंब्रा 


मुंब्रा 


पडले 


४२ 


बाळकूम 


२४९ । २३ । 
२४९ । २३ | बाळकुम 


२५० 


२४ । 


ओवळे 


९७० सागली 
९७१ खिडकाळी 

बाळकूम 
९७३ ढोकाळी 

ओवळे 
९७५ बोरीवडे 
९७६ वडवली 
९७७ 

भाईदरपाडा , 
९७८ - मोघरपाडा 

घोडबंदर 
९८० चणे 


२५१ 


घोडबंदर 


भाग एक ( को .वि . पु.) - ४अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 


९८१ 

वरसावे 
२५२ | २६ । कोलशेत । ९८२ । कोलशेत 

९८३ कावेसर 


दहिसर 


२५४ 


चितळसर - | ९८४ | चितळसर 
मानपाडा 

मानपाडा 
नारिवली 

नारिवली 
९८६ उत्तरशिव 

९८७ बाळे 
२९ । दहिसर ९८८ दहिसर 

९८९ मोकाशी 

वालिवली 


२५५ 


पिंपरी 


९९२ 


२५६ । 


३० 


। 


नागाव 


९९५ 


२५७ । ३१ 


वाकळण 


भंडाली 
नागाव 
निघु 
नावाळी 
वाकळण 
बामाली 
खैरणे 
महाप 
कोपरखैरणे 
अडवली 


२५८ 


३२ 


खैरणे 


९९८ 


१००० 
१००१ 


भुतवली 


ठाणे , 
दिनाक १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हाधिकारी, ठाणे, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४ , शके १९४० २९ 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE , THANE 

NOTIFICATION 


Maharashtra Police Act , 1951 


No . SB /Communal/02 /2018 . - In exercise of the powers conferred by section 36 of Maharashtra 
Police Act, 1951 (Maharashtra XXII of 1951). 


I, Param Bir Singh , Commissioner of Police, Thane hereby authorize all officers incharge of 
Police Station . All Divisional Asstt. Commissioners of Police and Zonal Dy . Commissioners of 
Police in their respective areas of Police Commissionerate to exercise the powers under section 36 
of the Maharashtra Police Act, 1951 and the same shall remain in force from 00 - 00 hours of 
16th March 2018 to 24 -00 hours of 15th June 2018 . 


Thane , 
dated 8th March 2018 . 


PARAM BIR SINGH , 
Commissioner of Police , 

Thane City 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक राअ / १३५९/ २०१८. - श्री. के . के. घुले , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल यांची दिनांक १ मार्च २०१८ ची 
०१ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी रोजीच्या तीन दिवसांच्या अर्जित रजेला जोडून पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर 
करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री . के. के. घुले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल, या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . के. के. घुले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे. 

दिनांक १ मार्च २०१८ रोजीच्या सकाळ सत्राची त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस . एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, पनवेल यांच्याकडे राहील . 

तसेच दिनांक १ मार्च २०१८ रोजीच्या दुपार सत्राची त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी . पवार , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर पनवेल यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक ३ मार्च २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक राअ/ १३५८ / २०१८ . - श्रीमती एस . एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ६ मार्च २०१८ 
ते ८ मार्च २०१८ रोजीची तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती . एस. एस. पानसरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती. एस . एस . पानसरे , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल, ह्या अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल , 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एस . एस . पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. एम . तामणे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक ५ मार्च २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४ , शके १९४० ३१ ।। 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

___ अधिसूचना 
क्रमांक राअ/ १३५७/ २११८. – मा . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग याद्वारे असा आदेश पारित करीत आहेत की , श्री. एस. बी. पाटील, 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांनी मागितलेली दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक ६ मार्च २०१८ अशी ०७ दिवसांची विशेष 
नैमित्तिक रजा महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एलव्हीई -१४८० /सीआर- १३९९/ एसईआर -९, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००३२ , 
दिनांक १४ जुलै १९८१ अन्वये मंजूर करण्यात येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस . बी . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस . बी. पाटील , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल , 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एस . बी . पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वतन काढणेत यावे . 

दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ , दिनांक १ मार्च २०१८ , दिनांक ४ मार्च २०१८ व दिनाकं ५ मार्च २०१८ असे ०४ दिवसांचा त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती . एस . एस . पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पनवेल यांजकडील राहील . 

दिनांक २ मार्च २०१८ व दिनांक ३ मार्च २०१८ असे ०२ दिवसांचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के. के. घुले, ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल यांजकडील राहील . 
___ तसेच दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजीच्या त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस. टी . पवार , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर ., पनवेल यांजकडे राहील . 

उपरोक्त कालावधीत जर न्यायीक अधिकारी रजेवर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी 
आदेश क्र . १६८५, दिनांक ६ जून २०१७ प्रमाणे राहील . 

मु . गो . सेवलीकर , 
अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ५ मार्च २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक राअ / १२५६/ २०१८. - श्रीमती मानसी दिपक खासनीस , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण, यांना दिनांक ६ मार्च २०१८ ते 
९ मार्च २०१८ अशी चार दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १० मार्च २०१८ शनिवार व दिनांक ११ मार्च २०१८ रविवारच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ५ मार्च 
२०१८ रोजी का . वे. नंतर पासुन ते दिनांक १२ मार्च २०१८ रोजी का . वे. पुर्वी. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती मानसी दिपक खासनीस, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पेण येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती मानसी दिपक खासनीस, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती मानसी दिपक खासनीस, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . मेहता, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक ५ मार्च २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग 

अधिसूचना 
क्रमांक राअ/ ३४१/ २०१८. - श्रीमती एस . एस . पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल , यांची दिनांक १९ जानेवारी २०१८ 
ते २५ जानेवारी २०१८ रोजीची सात दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८ जानेवारी २०१८ रोजी का . वे. नं . पासून ते दिनांक २६ जानेवारी २०१८ रोजी 
का . वे. पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . एस . पानसरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एस . पानसरे, ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल , हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल , 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एस. एस. पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायधीश, क. स्तर, पनवेल, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी . पवार, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


अलिबाग, 
दिनांक १२ जानेवारी २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० ३३ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./215 / 2018 . - Shri. V . D . Patil, Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate 
First -Class Vengurla is granted earned leave for 6 days from 15th January 2018 to 20th January 
2018 with permission to leave headquarters from 14th January 2018 A . O . H . till the evening of 
20th January 2018 . Casual leave already granted to him on 15th January 2018 is hereby cancelled . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. V . D . Patil , is re - posted as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Vengurla . 


Certified that, under note 2 below Rule 39 of M . C . S . ( Pay ) Rule 1981, Shri. V . D . Patil, would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Vengurla had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri. V . D . Patil , Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Vengurla , the charge of the Court of the Civil Judge 
( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Vengurla from 14th January 2018 A . O . H . 
till 15th January 2018 B . O . H . shall remain with Shri. K . C . Rajput, Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Kudal and from 15th January 2018 O . H . till the evening of 
20th January 2018 shall remain with Shri. S . B . Patil, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Dodamarg deputation at Vengurla . 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class , Vengurla is also directed 
to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX 
of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers Concerned . 


Sindhudurg , 
Dated the 16th January 2018 . 


M . B . TIDKE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


ATT Toth (m .fa .y.) — 4 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn ./261/ 2018 . - Smt. R . R . Kale , Civil Judge ( J. D .) and J. M .F .C ., Malvan is granted 
earned leave for 4 days from 22nd January 2018 to 25th January 2018 with permission to leave 
headquarters after completion of workshop dated 21st January 2018 till 25th January 2018 . 


No locum tenens is necessary . 
On return from leave Smt. R . R . Kale , is reposted as Civil Judge ( J.D .) and J.M . F.C .,Malvan . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M . C . S . (Pay ) Rule 1981, Smt R . R . Kale , would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( J. D .) and J. M . F . C ., Malvan had she not proceeded 
on leave as above. 


During the abovesaid leave period of Smt. R . R . Kale , Civil Judge ( J . D .) and J . M . F . C ., Malvan , 
the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D .) and J.M . F .C., Malvan and the charge of the 
Principal Magistrate, Juvenile Justice Board , Sindhudurg, after completion of workshop dated 
21st January 2018 till 25th January 2018 shall remain with Shri. G . S. Mane , Civil Judge ( J. D .) 
and J. M . F .C ., Deogad . 


The Civil Judge ( J . D .) and J. M . F .C ., Malvan is directed to hand over the charge of her Court 
to the Civil Judge ( J . D .) and J .M . F . C ., Deogad . The Civil Judge ( J. D .) and J .M . F . C ., Malvan is also 
directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated 22nd January 2018 . 


V . V . VIRKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० ३५ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 

Order 


No . Admn./516 / 2018 . – Shri. K . C . Rajput , Civil Judge ( J. D .) and J. M . F . C ., Kudal is granted 
earned leave for 04 days from 20th February 2018 to 23rd February 2018 with permission to suffix 
holidays on 24th February 2018 ( 4th Saturday ) and 25th February 2018 (Sunday) and permission 
granted to leave headquarters from 19th February 2018 A . O .H . to 25th February 2018 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. K . C . Rajput, is reposted as Civil Judge ( J. D .) and J . M . F . C ., Kudal. 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M . C . S . (Pay) Rule 1981, Shri. K . C . Rajput , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J. D .) and J . M . F . C , Kudal had he not 
proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri. K . C . Rajput, Civil Judge ( J . D .) and J. M . F . C ., 
Kudal, the charge of the Court of the Civil Judge ( J. D .) and J . M . F . C , Kudal. from 19th February 2018 
A . O . H . to 21st February 2018 B . O . H . shall remain with Shri. S . B . Patil, Civil Judge ( J . D .) and 
J. M . F . C ., Dodamarg deputation at Vengurla and from 21st February 2018 O . H . to 25th February 2018 
shall remain with Shri.V . D .Patil , Civil Judge ( J.D .) and J.M .F .C ., Vengurla . 

The Civil Judge ( J. D .) and J. M . F . C ., Kudal is directed to handover the charge of his Court 
to the Civil Judge ( J . D .) and J. M . F .C ., Dodamarg deputation at Vengurla . The Civil Judge ( J. D .) 
and J . M . F . C , Kudal, is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions 
contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated 15th February 2018 . 


V . V . VIRKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


91 


(aol.fa .g.) — 434 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn ./330 / 2018 . - Shri. M . B . Tidke, District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Sindhudurg is granted commuted leave for 06 days from 29th January 2018 to 3rd February 2018 
with permission to suffix holiday on 4th February 2018 (Sunday ) and to leave headquarters from 
28th January 2018 A .O .H . till 5th February 2018 B .O . H . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. M . B . Tidke, is reposted as District Judge- 1 and Additional Sessions 
Judge , Sindhudurg . 


Certified that, under note 2 below Rule 39 of M . C . S . ( Pay ) Rule, 1981, Shri. M . B . Tidke , 
would have been continued to an officiate as District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Sindhudurg had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri. M . B . Tidke, District Judge- 1 and Additional 
Sessions Judge , Sindhudurg , the charge of the Court of District Judge - 1 and Additional Sessions 

e , Sindhudurg from 28th January 2018 A . O . H . till 5th February 2018 B . O . H . shall remain 
with the undersigned . 


cem 


Shri. M . B . Tidke, District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg is directed 
to hand over the charge of his Court to the undersigned . The District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office , in view of 
provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
Date 29th January 2018 . 


V . V . VIRKAR , 
Principal District and Sessions Judge, 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० ३७ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
रत्नागिरी विमानतळ रनवेच्या पूर्वेस टॅक्सी लिंक बनविण्यासाठी भूसंपादन 
क्रमांक संकिर्ण. ११/ २०१४/ प्र.क्र . ७७/ अ-२. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड(इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण. ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / 
भाग - २ / अ- २, दिनांक १६ मार्च २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमसंपादन करण्याच्या संबधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे मिरजोळे , ता . जि . रत्नागिरी येथील रत्नागिरी विमानतळ रनवेच्या पुर्वेस टॅक्सी 
लिंक बनविण्यासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, 
उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन 
यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसुचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल 
अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम (१ ) मध्ये करण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेला रत्नागिरी जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याव्दारे असे अधिसुचित करतो की , 
बाधित क्षेत्रामध्ये Socioquest Solutions , बी ६०४ , निलकंठ दर्शन सोसायटी, मुंबई-पुणे रस्ता, विजय सेल्स समोर , जुने पनवेल, 
जि . रायगड यांच्याकडून , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक १२ मार्च २०१८ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 


अनुसूची 


अ . भूसंपादन | गोजन एकण । जिल्हा / गांत .. जमिनीचे संपादन 

संपादन करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सिमा 
संस्थेचे 

तालुका | . . कव्हे वर्णन | करावयाचे 
( इ. आर) | 

पूर्व । पवियम मार दक्षिण 
. क्ष । विमानतळ 13-14-7 | रवास मिरजका 60क | 2-53- 00 रत्नागिरी भारतीय । फिनोलेक्स विमानत : 
संपदा । रज्येच्या 

| 

हिज. 2. 3 ! ! मजगाव रोड तटरक्षक स.नं । जोशी 
कार्यालय | तम टेनसी ] 

अवाना | 600 हि . नं . 

स . न . 16 
सर्कल बनविणं 

स .G 

-08- 00 | रत्नागिरी | आयशा बेगम आयशनिमाजत 
मजगांव रोड सोसा. रा. नं . बेगम सासा रोडरस्ता 

80M राब 
सन, iO0 -4-1 - 00 रत्नागिरी | स . न . CO . स . नं . 50 विमानतळ 
- मजगांव - हि . नं. 2303 हजे. 2303 ] जोडरस्ताव 

स . नं . COM 

हि . नं . 24 
JAT . . . . . . 

.5 1100 -151 रत्नागिरी स. .. 

सन BUS | स . 60 
. . । . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. हि . नं . 1 . . 

जनांव शेन । हिन23 सि . न . 23 / 31हि. नं. 23 


रत्नागिरी, 
दिनाक ४ मार्च २०१८. 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 


PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./ 706 / 2018 . - Ex-post- facto granted earned leave for 3 days from 27th February 2018 
to 1st March 2018 with permission to leave headquarters from 26th February 2018 A . O . H . to 
2nd March 2018 B .O . H . to Smt. R . R . Kale , Civil Judge (Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Malvan . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt. R . R . Kale , is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Malvan . 


Certified that, under note 2 below Rule 39 of M .C . S . ( Pay ) Rule, 1981, Smt. R . R . Kale , would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate , First 
Class, Malvan had she not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Smt. R . R . Kale , Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Malvan , the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class, Malvan was already kept from from 26th February 2018 A . O . H . 
to 2nd March 2018 B . O . H . with Shri. G . S . Mane , Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Deogad . 


wa 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Malvan is directed to 
submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of 
Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
Dated the 6th March 2018 . 


V . V . VIRKAR , 
Principal District and Sessions Judge, 

Sindhudurg . 


ATT TA (25 .fa .q.) — & 


३९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 

PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn ./702 /2018 . - Shri. M . B . Tidke, District Judge - 1 and Addl. Sessions Judge , Sindhudurg 
is granted commuted leave for 5 days from 3rd March 2018 to 7th March 2018 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. M . B . Tidke , is reposted as District Judge - 1 and Addl. Sessions 
Judge , Sindhudurg . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M . C . S . ( Pay ) Rule , 1981, Shri. M . B . Tidke, 
would have been continued to an officiate as District Judge - 1 and Addl. Sessions Judge , Sindhudurg 
had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri. M . B . Tidke, District Judge - 1 and Addl. Sessions 
Judge , Sindhudurg , the charge of the Court of District Judge - 1 and Addl. Sessions Judge , 
Sindhudurg from 3rd March 2018 to 7th March 2018 shall remain with the undersigned . 


Shri. M . B . Tidke , District Judge- 1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand 
over the charge of his Court to the undersigned . The District Judge - 1 and Addl. Sessions Judge , 
Sindhudurg from is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions 
contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
Dated the 6th March 2018 . 


V . V . VIRKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था. बी -२/१२०९ / सन २०१८ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत 
आला होता : 


( २ ) 


२१ 


दिवस 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / रजेचा कालावधी मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत 

( कार्यालयीन वेळेनंतरपासून अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 

____ ( ४ ) 
श्री . ज . पां . झपाटे , 

दिनांक १ मार्च २०१८ ची दिनांक २ मार्च २०१८ ची दिनांक १ मार्च २०१८ चे 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व एक दिवस अर्जित रजा सुट्टी. 

कार्या. वेळेपूर्वीपासून 
अति . सत्र न्यायाधीश , अर्जित (दिनांक २७ फेब्रुवारी 

कार्या . वेळेनंतरपर्यंतच्या 
खेड . रजा . २०१८ ते २८ फेब्रुवारी 

श्री . बा . ज्ञा . शेळके , 
२०१८ च्या अर्जित 

जिल्हा न्यायाधीश- २ व 
रजेला जोडून ) 

अति . सत्र न्यायाधीश , 

खेड यांचेकडे व * 
* दिनांक १ मार्च २०१८ चे कार्या. वेळेनंतरपासून दिनांक ३ मार्च २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंतचा ( श्री . बा . ज्ञा . शेळके , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश, खेड यांचे पदभारासह ) सौ. व अ . दिक्षित , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र 
न्यायाधीश, रत्नागिरी यांचेकडे. 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

त्यांनी चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३ मार्च २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था. बी - २/१०५३/ सन २०१८. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ. क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


शिल्लक 

अर्जित / 
परिवर्तीत 
रजा 
( ३) 


__ रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


( ४ ) 


(१) 
१ 


(२ ) 
श्री. जी . जे. श्रीसुंदर , 
दिवाणी न्यायाधीश 
व. स्तर, रत्नागिरी . 


७१ 
दिवस 
परिवर्तीत 
रजा . 


दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ 
व २१ फेब्रुवारी २०१८ ची 
दोन दिवस परिवर्तीत 
रजा . 


श्री . ए. एम . सामंत , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर व अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन तसेच चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४, शके १९४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था. बी - २/१०५२ / सन २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 
रजा 


अर्जित / परिवर्तीत 

भोगणेचा व 
रजेचा कालावधी ___ मुख्यालय सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


श्री . वि . आ . जाधव , 
दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, 
चिपळूण . 


२५ 
दिवस 
अर्जित 
रजा. 


दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ व 
ते २८ फेब्रुवारी २०१८ ची २५ फेब्रुवारी २०१८ ची सुट्टी. 
तीन दिवस अर्जित रजा. दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ चे 

कार्या. वेळेनंतर पासून दिनांक 
१ मार्च २०१८ चे कार्या . 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


श्रीमती म. ना . चव्हाण , 
दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, वर्ग १ , 
चिपळूण . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४ , शके १९४० ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था. बी -२/११३९ / सन २०१८ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / रजेचा कालावधी मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत 

(कार्यालयीन वेळेनंतरपासून । अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १) 

( ४ ) 
श्रीमती प्रा . रा . सबनीस , १७ दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ चे श्री . सं . ना . सरडे, 
सह दिवाणी 

दिवस ते २६ फेब्रुवारी २०१८ ची कार्या. वेळेपूर्वी पासून दिवाणी न्यायाधीश, 
न्यायाधीश क . स्तर व अर्जित ची तीन दिवस अर्जित दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ चे क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. रजा . 

___ कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, 
देवरुख. (दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ 

देवरुख. 
ते २३ फेब्रुवारी २०१८ च्या 

अर्जित रजेला जोडून . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

त्यांनी चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


भाग एक ( को. वि .पु.) - ६अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था . बी -२ / १०८६ / सन २०१८ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


रजा 


अ. क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / रजेचा कालावधी मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत 

(कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

अधिकारी यांचे 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
(३ ) ( ४ ) 
श्री . ज. पां. झपाटे , २३ दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ चे श्री. बा . ज्ञा . शेळके , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व दिवस व २८ फेब्रुवारी २०१८ ची कार्या. वेळेनंतरपासून ते जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अर्जित दोन दिवस अर्जित रजा. दिनांक १ मार्च २०१८ चे अति . सत्र न्यायाधीश , 
खेड . 

___ कार्या. वेळपूर्वीपर्यंत . खेड . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रजा . 


रत्नागिरी, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४ , शके १९४० ४५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था . बी -२ /१२४० / सन २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. 


अ. क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


श्री . ज. पां . झपाटे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , 
खेड . 


२० 
दिवस 
अर्जित 
रजा. 


दिनांक ७ मार्च २०१८ 
ते ९ मार्च २०१८ ची 
तीन दिवस अर्जित रजा. 


दिनांक १० मार्च २०१८ व 
११ मार्च २०१८ ची सुट्टी . 
दिनांक ६ मार्च २०१८ चे 
कार्या. वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १२ मार्च २०१८ चे 
कार्या. वेळपूर्वीपर्यंत . 


दिनांक ६ मार्च २०१८ चे 
कार्या. वेळेनंतरपासून 
८ मार्च २०१८ चे 
कार्या. वेळेनंतरपर्यंत 
श्री . बा . ज्ञा . शेळके , 
जिल्हा न्यायाधीश- २ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , 
खेड यांचेकडे * 


* व दिनांक ८ मार्च २०१८ चे कार्या. वेळेनंतरपासून दिनांक १२ मार्च २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत सौ . व. अ. दिक्षित , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांचेकडे. 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ६ मार्च २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था . बी -२ /१२४७ / सन २०१८ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. 


रजा 


___ (४ ) 


अ. क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / रजेचा कालावधी मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत 

(कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) 

( २ ) 
श्री . आ . द . थोरात , ११६ दिनांक ७ मार्च २०१८ दिनांक ६ मार्च २०१८ चे श्रीमती श . अ. विराणी, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , दिवस ते दिनांक ८ मार्च २०१८ कार्या. वेळेनंतरपासून ते दसरे सह दिवाणी 
क . स्तर व 

अर्जित रोजीची दोन दिवस दिनांक ९ मार्च २०१८ चे न्यायाधीश क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग- १, रजा. अर्जित रजा. 

कार्या. वेळपूर्वीपर्यंत . न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
रत्नागिरी . 

रत्नागिरी . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पनर्नियक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणूकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ६ मार्च २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० ४७ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 
__ मध्यंतरीय आदेश 

मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / क्रमांक जिदुविअ/ सिंधु / क - १ / मध्यंतरीय आदेश/ २०१७ / 
५६४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महाराष्ट्र ५६४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त 

अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , 

झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस. खताळ , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , 
वनलक्ष्मी शेळी पालन सहकारी संस्था मर्या., मुळदे, ता . कुडाळ , 

श्री देवी सातेरी शेळी मेढी पालन ख . वि . संस्था मर्या., मातोड , 
जि . सिंधुदुर्ग हिचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / आरएसआर / 

ता . वेंगुर्ला, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / व्ही. जी . एल / एजीआर / 
३०४ / ०२, दिनांक २२ जुलै २००२ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत 
यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी 

एसआर ३०६/ ०३, दिनांक १८ ऑगस्ट २००३ या संस्थेचा कारभार 
अधिकारी श्रेणी- २, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 

बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३(१) अन्वये 
सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत 

सहकारी अधिकारी श्रेणी- २ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 
आहे . 

अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 

नेमण्यात येत आहे . 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा ____ संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त । संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० ऑक्टोबर अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 
२०१७ रोजी दिला आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० ऑक्टोबर 
डी . एस . खताळ , २०१७ रोजी दिला आहे . 
सहायक निबंधक , 

डी . एस . खताळ , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 
क्रमांक जिदविअ/सिंधु/ क - १ / मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / 

अंतिम आदेश 
५६४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महाराष्ट्र क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क - १ / अमेय / अंतिम आदेश / २०१७ / 
अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त 

६५१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , 

व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , सिंधुदुर्ग 

खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , संदर्भीय 
शेळी पालन सहकारी संस्था मर्या., अजगणी, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग 

आदेशान्वये अमेय इमुपालन सहकारी संस्था मर्या., पिंगुळी , ता . कुडाळ , 
हिचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एसएलएन / एनजीआर / ओ/ ३०३/ ०२ , 

जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एजीआर / ओ / ३०८ /१० , 
दिनांक १ जानेवारी २००२ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि 

दिनांक २१ एप्रिल २०१० या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या 
त्याच अधिकारातील कलम १०३( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी 
श्रेणी- २, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना 

कार्यालयाचे जा . क्र ./सिंधु /जिदुविअ .क्र .१ / मध्यंतरीय आदेश / ५६४ / 
संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे. 

२०१७, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश मध्ये 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 

नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी -२ ) , 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 

अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 

करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ नोव्हेंबर 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

२०१७ रोजी दिला आहे . 
__ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०१७ रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 
डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


४८ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९- एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदूर्ग यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 
अंतिम आदेश 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क - १/ अमेय / अंतिम आदेश / २०१७ / ___ क्रमांक सनि / उ. नगर / बी -१/ हौ /नोंदणी / ८५५ / सन २०१७. 
६५१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व 

रिजेन्सी पार्क को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं. ए-८५० / 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस. खताळ , 

१७०० व १६९९ , शिट नं . ५६ , गांधी नगर , उल्हासनगर ५ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , संदर्भीय आदेशान्वये 

तालुका उल्हासनगर , जिल्हा ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए/ युएलआर/ 
धनेश इमु कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., पणदुर , ता . कुडाळ , 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल / एजीआर / ओ /३०६ / 

एचएसजी / (टीसी )/ २९६१० / २०१७ - २०१८ / सन २०१७, ही संस्था 
२००९, दिनांक २० ऑक्टोबर २००९ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा अधिनियम 
या कार्यालयाचे जा - क /सिंधु /जिदुविअ .क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / ५६४ / क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
२०१७, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी -२ ), 

नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणुक 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

असे करण्यात आले आहे . 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी दिला आहे . 

आर. एस . लोखंडे, 
डी . एस . खताळ , कल्याण, 

सहायक निबंधक , 
सहायक निबंधक , दिनांक १८ डिसेंबर २०१७. सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका. 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , भिवंडी तालुका यांजकडून 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
आदेश 

क्रमांक सनिभि / बी -१/ हौ / नोंदणी / / सन २०१७. - आमंत्रा 
क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / कोकणकाथ्याउत्पाससं / नों .रद्द / ११६३ / 

को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नं .३४, ३५, ३६/ पार्ट , 
सन २०१८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम २१ व कलम १०९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , 

बी - १, २, ३७/ बी , सी -१, २, सर्व्हे नं . ४९ /१ / १ पार्ट , ४९ / १, २, ३ , 
मी , श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

४, ५, ६, ७, ८ , ९, सर्व्हे नं . ५०, ५१/ १ पाट , ५२/ २ पार्ट , 
रत्नागिरी या आदेशाद्वारे कोकण काथ्या उत्पादक औद्योगिक सहकारी ५२ / ४ / २, ५३ /१ओ, सर्व्हे नं ५३/ ८ओ, ५३ / १६ पार्ट , ५३ /१८ , 
संस्था मर्या., गुहागर , ता . गुहागर , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक व्हिलेज रांजनोली , भिवंडी बायपासजवळ , भिवंडी , ता . भिवंडी, 
जा . क्र . आरटीजी / ( जीएचआर ) /पीआरडी ( आय) / १०९ / २००३ , जिल्हा ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए / बीडब्लुआय / एचएसजी/ (टीसी ) / 
दिनांक २२ जानेवारी २००३ या संस्थेची, उपरोक्त वाचले क्र . ४ चा 

२९८३७ / २०१७- २०१८ / सन २०१७ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अवसायकांचा अंतिम अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 
अधिनियम १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा 

आलेली आहे. 
नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 

नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे. 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 

असे करण्यात आले आहे . 

बी . एस . माळी, 
रत्नागिरी , जिल्हा उप निबंधक , 

आर. एस . लोखंडे, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ . सहकारी संस्था, रत्नागिरी . भिवंडी, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ . सहकारी संस्था, भिवंडी. 


न 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


